'पावसाळयानंतर पाटबंधारे प्रकल्पांमधून पाणी न 
सोडता देखील ज्या नद्यांमध्ये पाणी उपलब्ध राहत 
असेल, म्हणजेच ज्या नद्यांना त्यांचा स्वत:चा उद्धव / 
जळ उपलब्धता असेळ अशा नद्यातील प्रवाही 
पाण्याचे बिगर सिंचन प्रयोजनार्थ पाणी आरक्षणाचे 
अधिकार महामंडळास देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:बिसिंआ-२०२४/प्र.क्र. १२/२४/सिं.व्य.(धो) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ मार्च, २०२४. 


संदर्भ :- शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१५/(४४/१५)/सिंव्य (धोरण) दि. १७/११/२०१६ 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णय, दि.१७ नोव्हेंबर, २०१६ अन्वये, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण 
अधिनियम, २००५ कलम १६ (क) (१) नुसार पूर्ण झालेल्या, प्रगतीपथावरील व नियोजित सिंचन प्रकल्पातून 
विविध प्रवर्गाकरिता, अ) पिण्यासाठी -- १५ टक्के, ब) औद्योगिक -- १० cach आणि क) सिंचन -- ७५ टक्के, 
याप्रमाणे क्षेत्रीय वाटपाचे प्रमाण निर्धारित करण्यात आलेले आहे. तसेच उपरोक्त प्रमाणे निर्धारित केलेल्या क्षेत्रीय 
वाटपाच्या मर्यादेच्या आतील पिण्याच्या पाण्याच्या ब औद्योगिक पाणी वापराच्या आरक्षण प्रस्तावास महामंडळ 
स्तरावरून मान्यता देण्यात येते. याच अनुषंगाने, पाबसाळयानंतर पाटबंधारे प्रकल्पांमधून पाणी न सोडता देखील 
ज्या नद्यांमध्ये पाणी उपलब्ध राहत असेल, म्हणजेच ज्या नद्यांना त्यांचा स्वत:चा उद्धव / जल उपलब्धता असेल, 
अशा नद्यातील प्रवाही पाण्याचे बिगर सिंचन प्रयोजनार्थ पाणी आरक्षणाचे अधिकार महामंडळास देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

पावसाळयानंतर पाटबंधारे प्रकल्पांमधून पाणी न सोडता देखील ज्या नद्यांमध्ये पाणी उपलब्धता राहत 
असलेल्या, म्हणजेच ज्या नद्यांना त्यांचा स्वत:चा उद्धव / जल उपलब्धता आहे आणि नदीवरून प्रस्तावित बिगर 
सिंचन पाणी आरक्षणामुळे त्या खालील प्रकल्पांच्या नियोजनावर परिणाम होणार नाही, अशा नद्यातील प्रवाही 
पाण्याच्या एकूण पाबसाळ्यानंतरच्या जलनिष्पतीच्या विविध प्रवर्गास आरक्षण देण्याबाबत संदर्भाधीन शासन 
निर्णयामध्ये स्पष्टता नव्हती. सदर बाब विचारात घेऊन याद्वारे अशा नद्यातील प्रवाही पाण्याचे बिगर सिंचन 


आरक्षण प्रस्तावांना मान्यता देण्याचे अधिकार पाटबंधारे विकास महामंडळांना देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः बिसिंआ-२०२४/प्र.क्र. १२/२४/सिं.व्य.(धो) 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 


त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३१५१५४०५७०७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


NAMITA 


Digitally signed by NAMITA GAURAV BASER 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8ee2809da7de03ff444cfa1 86d623a7 5facSdb94fb5 
c9de45f8a05b5f4b6fb7f, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=69D010EE03D01B7C859C5458FEEAF66B1EA 
E16BC67F5CCB127AE66608DE5FA48, cn=NAMITA GAURAV 


BASER 
Date: 2024.03.15 15:50:04 +05'30' 


(न. गो. बसेर ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय मुंबई. 

. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त ब नियोजन / जलसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

. मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

. मा.बिरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 

. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई. 

१०. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 

१३. मुख्य अभियंता (पा) ब सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 

१५. सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

१६. निवड नस्ती कार्यासन सिंव्य (धोरण) 


:<0० (0 CGMS K WA YW 


पृष्ठ २ पैकी २ 


